सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सार्वजनिक 

बांधकाम विभागातील क्षेत्रिय कार्यालयातील 
अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१५ रोजीची 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८ /सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - १० ऑगस्ट २०१८. 


परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांत (मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता) 
कार्यरत असणा-या अधीक्षकांची दिनांक १.१.२०१५ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची यासोबत 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ मधील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने तसेच शासन निर्णय क्रमांक सा.प्र.वि.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२ दिनांक २१.१०.२०११ 
मधील सुचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. ( दिनांक १.१.२०१४ रोजीची अधिक्षकांची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची दिनांक २६.७.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर अंतिम 
ज्येष्ठतासूची व १.१.२०१५ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची एकत्रित करून दिनांक 
१.१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात येईल.) 
३. मुख्य अभियंता / विभाग प्रमुख यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी ही ज्येष्ठतासूची संबंधित 
अधीक्षकांच्या नजरेस आणून द्यावी. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास किंवा या संदर्भात 
कोणास अभिवेदन द्यावयाचे असल्यास विभाग प्रमुखांनी अशी अभिवेदने तपासून आपल्या अभिप्रायासह 
शासनाकडे या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत पाठवावी. विहित कालावधीत 
आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशिल बरोबर असल्याचे गृहीत धरून 
ज्येष्ठतासूची अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात येईल. 
8. सदर परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०८१०१६३३०४१०१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vaishali Sule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=PWD, 


e e 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a | ५ h a | (1 e 2.5.4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d7 1804bf3850734 
57ed3186970cc74a272f3074c496, cn=Vaishali Sule 
Date: 2018.08.10 16:39:04 +05'30' 


(वैश्षाली सुळे) 
सहपत्र- वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

(मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती), 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१४८ /सेवा-४, 


3) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 
४) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई. 
) 
) 


५) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), मुंबई 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळे, 
(मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती) 

७ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे, 

८) संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

९) कार्यासन (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता -२०१८/प्र.क्र.१४८/सेवा-४, दि.१०.८.२०१८ चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिक्षक या संवर्गातील दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१४ या कालावधीत पदोन्नतीने नियमित नियुक्‍त झालेल्या कर्मचा-यांची 
०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची 


प्रवर्ग जन्म दिनांक | शासकीय नियुक्तीचा मार्ग : सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर सेवेतील मूळ (सरळसेवेने/ मर्यादित दिनांक, अर्हता 
प्रवर्ग बदलला नेमणुकीचा | विभागीय परिक्षेद्वारे नियुक्त | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा दिनांक उमेदवारांचा गुणवत्ता । मानीव दिनांक 
दिनांक) क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 


|... “ शिश 


एस.ए.अनुमुलवार १५.८.१९५९ । ३१.३.१९९० पदोन्नती ३०.५.२०१४ ३१.८.२०१७ एम.कॉम खुल्या प्रवर्गातून 
पदोन्नती देण्यात 
आली आहे 


नारायण गुणाजी १५.९.१९६० | १९.४.१९८४ ३१.५.२०१४ 30.8.209 
इमाव 


धरी 


सुधाकर मनोहर चव्हाण 


— 


